भूसंपादन आस्थापना-पुणे विभाग 


विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील 


निवाडे छाननीसाठी निर्माण केलेल्या 
नगररचनाकारांच्या पथकास 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/(७/)/अ-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा- १) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/॥)/अ-३, दिनांक १०.०४.२०२३. 

२) शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ व 

शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२३ 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचे क्र. भूस/आरआर-१/कावि/३९८/२०२३, 
दि. १८.०९.२०२३ व क्र.विआपुणे /निवाडा/आस्था/मु.वाढ/६१/२०२३-२४, 
दि.०१.०९.२०२३ ची पत्रे. 

प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि. ३१.०८.२०२३ व शासन निर्णय शुद्धीपत्रक 
दि.०६.०९.२०२३ अन्वये, दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधी करीता अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

विभागीय आयुक्त,पुणे यांनी त्यांचे दि.०१.०९.२०२३ व दि.१८.०९.२०२३ रोजीच्या 

पत्रान्वये, त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत विनंती केली आहे. यापूर्वी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१०.०४.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर आयुक्त, पुणे विभाग यांच्या कार्यालयात भूसंपादन 
प्रकरणांतील निवाडे छाननीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अस्थायी पदांना वित्त विभागाने 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त विभागातील 
भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय- 

विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग यांच्या कार्यालयात भूसंपादन प्रकरणांतील निवाडे 
छाननीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अस्थायी पदांना शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/(७)/अ-३ 


दि.१०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 


होती. आता खालील तक्त्यातील सदर ३ अस्थायी पदांना पुढील अटी/शर्तीवर दि. 09.08.2023 
ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे- 


१) अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेल्या पदावरील अधिकारी / कर्मचारी यांना विभागामार्फत रिक्‍त 
पदावर सामावून घेण्यात आले आहे अथवा वित्त विभागाकडील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग 


करण्यात आले आहे. 


२) अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यांचे प्रदान कोणत्याही 


परिस्थितीत विभागातील कायम / स्थायी, अस्थायी पदांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 


करण्यात येत नाही. 
३) प्रस्तावाधीन प्रकरणामध्ये मुदतवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही अथवा अतिरिक्त कार्यभाराने चालू ठेवलेले 
नाही.सदर शासन निर्णयातील तरतूदीस विसंगत कार्यवाही करण्यात आल्यास व त्यामुळे 


काही अडचणी उद्भवल्यास त्यास संबंधित कार्यालय जबाबदार राहील. 
४) सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
५) सदर पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 


२. ही सर्व पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी संवर्गातील तात्पुरती भर म्हणून समजण्यात यावी. 
३. सदरहू पदांवरील पदधारक झासनाच्या वेळोवेळी निघालेल्या आदेशांप्रमाणे महागाई भत्ता 


व इतर पूरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या । पदनिर्मितीचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक 

[1 नगररचनाकार na शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
DP NARI ३१७१/क्यू, दि.४.८.(७२ 

२ | रचना सहायक i] शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
क्र.जीईएन ६९६०/एच, दि.३.१.६१ 

३ | लघुटंकलेखक i ~ | शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, 
क्र.एलक्यूएन ३१७१/क्यू, दि.४.८.(७२ 

एकूण ३ 


४. सदर पदांच्या आस्थापनेवर व त्या पदांना देण्यात येणाऱ्या सोई-सुविधांवर होणारा खर्च 
प्रथमत: मागणी क्र.सी-१,२०२९, जमीन महसूल-००१,संचालन व प्रशासन (०१) भूमी संपादन 
आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०३) आयुक्त, पुणे-०१, वेतन (२०२९ ००८२) या लेखाशीर्षांखाली 
टाकून तो खर्च २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व प्रत्यक्ष 
खर्च वर्षाअखेरीस संबंधित संपादक विभागाकडे (महसूल व वन विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/(७॥)/अ-३ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व शासन शुध्दिपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१००६२०३८३५०३१९ असा 
आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MOHASIN RAJMAHMAD SHAIKH 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
M O H A S | N FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=613d5f4e81161¢3485310241 bO06dd6ce7372ad8baf95f5ae5 
76d53ac61afe62b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
R AJ M A H M A D S H A | K H serialNumber=74CDE6704F3FD0A42314F2424B55F3CFA18AE8A657 
DC2FC61B51901A90B029D5, cn=MOHASIN RAJMAHMAD SHAIKH 
Date: 2023.10.06 20:41:14 +05'30' 
(मोहसिन रा. शोख) 


कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 

प्रति, 
१) प्रधान महोखापाल-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
३) जिल्हाधिकारी, पुणे 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) 

) 

) 

) 


4) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७ वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-६) 

८) नगरविकास विभाग 

९) अ-१, अ-२, अ-४, ब-१ कार्यासने, महसूल व वन विभाग 
१०) निवड नस्ती (31-3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


